RNINo.MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - १० , अंक - २ ९ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ 


असाधारण क्रमांक २ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट ७ - ब 


क्रमांक नपाप्र / कक्ष -५ ( ३ ) /कावि-२९६/२०२१.-राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप - २०२० 
२१ / प्र . क्र . १ / का -६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) ( यापुढे ' सदर अधिनियम ' म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १ ) अन्वये 
नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायतीत जितक्या प्रभागांमध्ये 
विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याऱ्या आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग , सर्वसाधारणसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , सर्वसाधारण स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि क्रमांक २०२० / नपाप्र / कक्ष -५ / ३ / कार्यासन -२ / 
कावि -४०४ , दिनांक १ डिसेंबर २०२० नुसार व मा . सचिव , निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नपं -२०२१ / प्र.क्र . ३ / का . ६ , दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०२१ नुसार प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ४० ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील 
सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . मा . विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार मी , महेश पाटील , नंदुरबार 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


- 


आदेश 


, 


दिनांक २१ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक नपप्र / संकलन -२ / २०२० / २११२२१ , 

डिसेंबर 

२०२० तसेच पत्र क्रमांक २७१३ / , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ व मा . सचिव , निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक 
रानिआ / नपं -२०२१ / प्र.क्र . ३ / का .६ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायतीच्या बाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


. 


वि ( एच ) २ ९ १ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारणसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०२ 


११ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०० 


( ड ) सर्वसाधारण 


०४ 


० ९ 


: 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व 

सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) . राखून ठेवावयाच्या जागा . 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक २ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील 


( अ ) अनुसूचित जाती 


०१ 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


०६ 


( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


०० 


( ड ) सर्वसाधारण 


०२ 


०२ 


, 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२० / प्र . क्र . १ / का -६ , दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , महेश पाटील , नंदुरबार जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात 
येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारणमधील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


2 


परिशिष्ट - २ 


धडगाव - वडफळ्या - रोषमाळ बु . नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२१ 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 
( प्रभागातील 

थोडक्यात 
महत्त्वाची ठिकाणे / 
परिसर / नगरे इ . 
नमूद करावीत ) 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु.जाती / अनु.जमाती / 

नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 

( 
अनु . जमाती / नागरिकांचा 

मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक- १ 


लहान खर्डी 


पाटीलपाडा , 
जिल्हा परिषद 


अनुसूचित जमाती 


लोकसंख्या- ७४७ 


राखीव ( महिला ) 


पाड्याचा 
पश्चिमेकडील 
भाग अंगणवाडी . 


शाळा 


एकूण- ७४७ 


- 


अ.जा. - ० 


उत्तर- सर्व्हे नंबर १५५ च्या पश्चिम - उत्तर 
कोपऱ्यापासून लहान खर्डीपाड्याचा तलावाच्या 
उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व- लहान खर्डीपाड्याच्या उत्तर - पूर्व 
कोपऱ्यापासून पाटीलपाड्याचा कॉर्नर ( जिल्हा 
परिषद शाळा ) पर्यंत . 
दक्षिण- पाटीलपाड्याच्या पूर्व कोपऱ्यावर पाटील 
पाड्याचा कॉर्नर , जिल्हा परिषद शाळा पाटील 
पाडा , उमराणी रस्ता लहान खर्डीपाड्याच्या 
चौकापर्यंत . 


अ.ज. - ६५७ 


पश्चिम- पाटीलपाड्याच्या धरणाच्या पूर्व 
कोपऱ्यापासून धरणाच्या कडेने सर्व्हे नंबर १५५ 
चा पश्चिम - उत्तर कोपरा . 


प्रभाग क्रमांक -२ 


प्राथमिक उपकेंद्र , 
धनखेडीपाडा 


अनुसूचित जमाती 


लोकसंख्या- ६४१ 


उत्तर- जामनवही चौफुलीपासून ते नारसिंग 
देवजी पावरा उत्तरेकडील यांच्या घरापर्यंत सर्व्ह 
नंबर १५५ पश्चिम - उत्तर कोपरा , लहान 
खर्डीपाड्याच्या कोपऱ्यापर्यंत . 


राखीव ( महिला ) 


मोठी खर्डीपाडा , 
जिल्हा परिषद 
शाळा , पाण्याची 
टाकी , आमराई 
पाडा , पाटीलपाडा 
समाज मंदिर , 
जिल्हा परिषद 


एकूण- ६४१ 


अ.जा. - ० 


अ.ज.- ५६७ 


शाळा , 
जेलसिंगपाडा , 
प्राथमिक आरोग्य 
उपकेंद्र , 
धनखेडीपाडा . 


पूर्व- लहान खर्डीपाड्याच्या दक्षिणेकडील 
पाटीलपाडा धरणाच्या कोपऱ्यापर्यंत पाटील 
पाड्याचा कॉर्नरपासून सर्व्हे नंबर ७८ दक्षिण 
पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण- लहान खर्डीपाड्याच्या दक्षिण - पूर्व 
कोपऱ्यापासून सर्व्हे नंबर ७८ उदेसिंग गुरुजी 
यांच्या शेतापर्यंत . 


पश्चिम- सर्व्हे नंबर ७८ उदेसिंग गुरुजी यांच्या 
शेतापासून उत्तर - पूर्व कोपरा मानसिंग पाटीलचा 
आवार जामनवही चौफुलीपर्यंत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


2 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक -3 


सर्वसाधारण 


लहान खर्डीपाडा , 
जिल्हा परिषद 


लोकसंख्या- ५७१ 


शाळा 


एकूण- ५७१ 


लहान खर्डी 
पाड्याचा रोड 
लगतच्या पूर्वेकडील 
भाग , जिल्हा परिषद 
शाळा , लहान 
खर्डीपाडा , मोठी 
खर्डीपाडा . 


> 


अ.जा. - ४१ 


- 


अ.ज. - ४५२ 


उत्तर- लहान खर्डीपाड्याचा उत्तर - पूर्व 
कोपऱ्यापासून सर्व्हे नंबर १६६ च्या उत्तर - पूर्व 
कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व- सर्व्हे नंबर १६६ च्या उत्तर - पूर्व 
कोपऱ्यापासून भरत पाटील यांच्या शेताच्या 
दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण- मान्या पाटीलच्या दक्षिण - पूर्व 
कोपऱ्यापासून मान्या पाटीलच्या शेताचा 
दक्षिण - पश्चिम भाग ते भरत पाटीलच्या घरापासून 
ते बीज गुणानू केंद्रापर्यंत . 
पश्चिम- बिज गुनाणु केंद्रापासून ते सोन बु . , 

, 
रस्ता , मार्केट यार्ड , लहान खर्डीपाड्याच्या 
उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत 


" 


, 


प्रभाग क्रमांक -४ 


पशुवैद्यकीय 


अनुसूचित जमाती 

राखीव 


लोकसंख्या- ७५३ 


दवाखाना 


भोई गल्ली , विठ्ठल 
मंदिर , पशुवैद्यकीय 
दवाखाना , पाण्याची 
टाकी , गुलाबपाडा 
जि.प.शाळा पश्चिम 


एकूण- ७५३ 


अ.जा. - ४१ 


- 


भाग . 


अ.ज.- १८५ 


उत्तर- राजेश जिमा यांच्या घराजवळून नाल्याच्या 
कोपऱ्यापासून ते पूर्वेकडे सरदार फत्या पावरा 
यांच्या विहिरीच्या कोपयापर्यंत , 
पूर्व- सरदार फत्या पावरा यांच्या विहिरीच्या 
कोपऱ्यापासून ते दक्षिणेकडे एस.व्ही . ठकार 
नवोदय छात्रालयाच्या कोपऱ्यापासून मारुती 
मंदिरापर्यंत . 
दक्षिण- मारुती मंदिरापासून ते भरत पाटलाच्या 
शेताचे दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम- भरत पाटलाच्या शेताचे दक्षिण - पूर्व 
कोपऱ्यापासून , उत्तरेकडे सरकारी गोडाऊन , , 
राजेश जिमा यांच्या घराच्या नाल्यापर्यंत . 


, 


प्रभाग क्रमांक -५ 


अनुसूचित जमाती 


लोकसंख्या- ७१५ 


राखीव 


एस . व्ही . ठकार एस.व्ही . ठकार 
ज्युनिअर कॉलेज ज्युनिअर कॉलेज , 

रोड , लागून हनुमान 
मंदिर , सतीशनगर , 
गुलाबपाड्याचा पूर्व 
भाग , फॅमिली ढाबा . 


एकूण- ७१५ 


अ.जा.- ५५ 


अ.ज.- ३ ९ १ 


उत्तर- अशोक महादू पावरा यांच्या शेताच्या 
उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापासून ते अशोक महादु 
पावरा उमराणी रोड उत्तर - पूर्व कोपरा ( उमराणी 
रोड ) . 
पूर्व- अशोक महादू पावरा यांच्या शेताच्या 
उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापासून उमराणी रोडच्या 
पश्चिमेकडील भाग पाडवी सरांच्या शॉपिंग 
गाळ्यापर्यंत . 
दक्षिण- पाडवी सरांच्या शॉपिंग गाळ्यांपासून 
ते मारुती मंदिरापर्यंत . 
पश्चिम- मारुती मंदिराच्या कोपऱ्यापासून शंकर 
बच्चू चव्हाण यांचे घर , नवोदय छात्रालय , अशोक 
महादू पावरा यांच्या शेताच्या उत्तर - पश्चिम 
कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


2 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक -६ 


अनुसूचित जमाती 

राखीव 


लोकसंख्या- ८८० 


एकूण- ८८० 


सेंट्रल बँक ऑफ भोई समाज मंगल 
इंडिया 

कार्यालय , पाडवी 
सरांचे शॉपिंग गाळे , 
उमराणी रोडच्या 
पूर्वेकडील जुने चित्र 
मंदिर , सेंट्रल बँक 
ऑफ इंडिया शाखा 
राजबर्डी , शहादा 
धडगावला लागून , 
विजू महाराज पाडा . 


उत्तर- सरदार फत्या पावरा यांच्या शेताच्या 
कोपऱ्यापासून ते पूर्वकडे उमराणी रोडच्या 
पुलापर्यंत . 
पूर्व- उमराणी रोडच्या पुलापासून ते दक्षिणेकडे 
विजु महाराज यांचे घर , यश बिल्डिंगच्या जुन्या 
इमारतीपर्यंत . 


अ.जा.- २१७ 


अ.ज.- २३५ 


दक्षिण- यश बिल्डिंगच्या इमारतीच्या टोकापासून 
ते पाडवी सरांच्या शॉपिंग गाळ्यापर्यंत . 


पश्चिम- पाडवी सरांच्या शॉपिंग गाळ्यांच्या 
उत्तरेकडे अशोक महादू यांच्या शेताचा उत्तर 
पूर्व कोपरा , दक्षिण - पश्चिम कोपरा , सरदार 
फत्या यांच्या विहिरीच्या कोपयापर्यंत . 


प्रभाग क्रमांक -७ 


शासकीय मुलींचे 

वसतिगृह 


अनुसूचित 
जमाती राखीव 


लोकसंख्या- ६४२ 


जुनी यश बिल्डिंग , 
मुलींचे वसतिगृह , 
सिनियर कॉलेज , 
जरीपाडा , जिल्हा 
परिषद शाळा , 
पाटीलपाडा . 


एकूण -६४२ 


अ.जा. - ६४ 


अ.ज.- ५५१ 


उत्तर- उमराणी रोडच्या पुलापासून ते उदय 
नदीच्या सर्व्हे नंबर ८ टेकडीच्या पूर्वेकडील 
टोक ( नदीला लागून ) . 
पूर्व- सर्व्हे नंबर ८ टेकडीच्या पूर्वेकडील उदय 
नदीच्या टोकापासून ते उदय नदीच्या पुलापर्यंत . 
दक्षिण- उदय नदीच्या पुलापासून यश 
बिल्डिंगच्या कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम- यश बिल्डिंगच्या उत्तरेकडील विजू 
महाराज , वडाचे झाड , खडी क्रेशर , उमराणी 
रोडच्या पुलापर्यंत . 


प्रभाग क्रमांक -८ 


नर्मदा विकास 
कार्यालय , जुने ९ , 
तहसील कार्यालय 


लोकसंख्या- ७३८ 


उत्तर- प्रल्हाद वामन भोई यांच्या शॉपिंग 
गाळ्यापासून धडगाव - शहादा रोड उदय नदीच्या 
पुलापर्यंत 


अनुसूचित 
जाती राखीव 


एकूण- ७३८ 


अ.जा. - ६७ 


नर्मदा विकास 
कार्यालय , जुने 
तहसील कार्यालय 
जुनी पाण्याची टाकी 
आश्रम शाळा , 
अक्राणी , खचाडपाडा 
रोडलगत 
काकावाडीचा 
पूर्वेकडील भाग . 


पूर्व- उदय नदीच्या कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडील 
सरकारी नाल्याच्या संगमापर्यंत . 


अ.ज. - ५३४ 


, 


दक्षिण- सरकारी नाल्याच्या संगमापासून ते 
पश्चिमेकडील फिरोज मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम- फिरोज मिस्तरी , सखाराम महाराज 
यांच्या घरापासून , विजय राहसे यांचे घर , प्रल्हाद 
वामन यांच्या शॉपिंग गाळ्यापर्यंत . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


2 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक - ९ 


पोस्ट ऑफिस 


लोकसंख्या -७३८ 


बस स्टँड , पोस्ट 
ऑफिस , वीर 
भाथीजी मंदिर , 
काकावाडी , 
काकावाडीचा 
उत्तरकडील भाग . 


अनुसूचित जाती 

राखीव 
( महिला ) 


एकूण- ७३८ 


उत्तर- गीतांजली पान सेंटरपासून ते धडगाव 
शहादा रोड , प्रल्हाद वामन भोई यांच्या शॉपिंग 
गाळ्यांचा पूर्वेकडील भाग . 
पूर्व- प्रल्हाद वामन भोई यांच्या शॉपिंग 
गाळ्यापासून ते विजय राहसे यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण- विजय राहसे यांच्या घरापासून ते 
फिरोज मिस्तरी यांच्या घरापर्यंत . 


अ.जा.- ७२ 


अ.ज.- ५०६ 


पश्चिम- फिरोज मिस्तरी यांच्या घरापासून 

ते 
गीतांजली पान सेंटरपर्यंत . 


प्रभाग क्रमांक- १० 


जिल्हा परिषद 


अनुसूचित 


, 


लोकसंख्या- ७०६ 


शाळा , 


नर्मदेश्वर मंदिर 
जिल्हा परिषद 
शाळा , काकावाडी , 


जमाती 


एकूण- ७०६ 


काकावाडी 


राखीव 


सर्वोदय कन्या 


उत्तर- दिनकर पान सेंटर कोपऱ्यापासून 
( धडगाव - शहादा ) रोड गीतांजली पान सेंटर 
पूर्व- गीतांजली पान सेंटर ( धडगाव - शहादा 
रोड ) पासून ते कन्या शाळेपर्यंत . 
दक्षिण- कन्या शाळेपासून ते पश्चिमेकडील 
सरकारी नाला पांढरी झिरापर्यंत . 


अ.जा. - ४३ 


( महिला ) 


शाळा , पांढरी 


अ.ज.- २६२ 


झिरा . 


पश्चिम- पांढरी झिरापासून ते उत्तरेकडील 
नंदू डोंगरसिंग गोजरे , खिरणीचे झाड , खादी 
ग्रामोद्योग दिनकर पान सेंटरपर्यंत . 


प्रभाग क्रमांक- ११ 


उत्तर- होळी चौक चौफुलीपासून ते पूर्वेकडील 
डॉ . संतोष परमार यांच्या घरापर्यंत . 


अनुसूचित 


लोकसंख्या- ६५१ 


. 


जमाती 


इंडेन गॅस एजन्सी इंडेन गॅस कार्यालय , 

दिवाणी न्यायालय 
कनिष्ठ स्तर , प . सं . 
धडगाव , कोषागार 
कार्यालय , रोषमाळ 


एकूण- ६५१ 


पूर्व- डॉ . संतोष परमार यांचे दक्षिणकडील 
समोरचे घरापासून दक्षिणेकडील समोरचा नाला , 
सरकारी नालापर्यंत . 


राखीव 
( महिला ) 


अ.जा.- २८२ 


" 


अ.ज. - ६२ 


बु . , तलाठी 


कार्यालय , बांधकाम 
विभाग , निवासस्थान 
०१ ( पी.डब्ल्यू.डी . ) 


दक्षिण- सरकारी नाल्यापासून पश्चिमेकडे 
तळोदा रोड , सरकारी नाल्याच्या पुलापर्यंत . 


पश्चिम- तळोदा रोड सरकारी नाल्यांच्या 
पुलापासून , 

किसन पान सेंटरपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


2 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक- १२ 


तलाठी कार्यालय 


अनुसूचित 


लोकसंख्या- ६४३ 


जमाती 


एकूण- ६४३ 


राखीव 


रुग्णालय , खादी 


" 


अ.जा.- १४ ९ 


अ.ज.- २३५ 


शासकीय गोदाम , उत्तर- बिज गुनाणु केंद्राच्या दक्षिण- पश्चिम 
उर्दू शाळा , आदिवासी कोपऱ्यापासून ते पूर्वेकडील भरत पाटलांच्या 
सोसायटी , ग्रामीण 

घरापर्यंत . 

पूर्व- दिनकर पान सेंटरपासून ते शहादा रोड 
ग्रामीण कार्यालय , 

खादी ग्रा . कार्यालय , खिरणीचे झाड , नटवर 
तलाठी निवास्थान , 

पुना परमार यांच्या घरापर्यंत . 
वनकर समाज मंदिर , 
बांधकाम कार्यालय -१ , दक्षिण- संतोष परमार यांच्या घरापासून 

ते 
जुने पोस्ट कार्यालय , 

तलाठी कार्यालय , सुवर्ण जयंती शापिंग , पंचायत 
जिल्हा परिषद 

समिती निवास्थाने , पश्चिमेकडील कोपऱ्यापर्यंत . 
केंद्रशाळा , धडगाव , 

पश्चिम- पंचायत समिती निवास्थानाच्या 
शिंपी गल्ली , मस्जिद , 

कोपऱ्यापासून बिज गुनाणु केंद्राच्या दक्षिण - 
नगरपंचायत कार्यालय , पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 
डि.सी.सी. बँक , 


- 


" 


हनुमान मंदिर , मिशन 


चर्च -०६५०० / ००७०० . 


प्रभाग क्रमांक- १३ 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या -७०० 


} 


एकूण- ७०० 


विद्युत मंडळ केंद्र बांधकाम विभाग 

कार्यालय -२ , कृषी 
विभाग , ग्रामीण 
रुग्णालय , नवीन 
निवासस्थान , भूमि 
अभिलेख कार्यालय , 
मार्केट यार्ड , विद्युत 
मंडळ केंद्र , मानसिंग 


अ.जा. - ४ 


अ.ज.- ५६० 


उत्तर- कोल्हापूर बंधाऱ्यापासून ( मानसिंग पाडा ) 
उदेसिंग गुरुजी यांच्या सर्व्हे नंबर ७८ चा 
दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व- सर्व्हे नंबर ७८ दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापासून 
ते जयसिंग जहांगिर यांचे घर , दक्षिणेकडील 
नवलसिंग सदाशिव पावरा यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण- नवलसिंग सदाशिव पावरा यांच्या 
घरापासून ते सर्व्हे नंबर १० चा ( नारसिंग शंकर 
पावर ) उत्तर - पश्चिम कोपरा , शरद रंगनाथ 
पावरा यांच्या घरांच्या टोकापर्यंत . 
पश्चिम- शरद रंगनाथ यांच्या घरांच्या 
टोकापासून कोल्हापूर बंधारा ( मानसिंग पाडा ) 
सर्व्हे नंबर ७८ दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 


, 


पाडा , जिल्हा 


परिषद शाळा , 


पाण्याची टाकी . 


प्रभाग क्रमांक- १४ 


जिल्हा परिषद 


सर्वसाधारण 
( महिला ) 


लोकसंख्या- ७७ ९ 


शाळा , 


धनखेडीपाडा 


एकूण- ७७ ९ 


अ.जा. - ० 


जि.प. शाळा 
धनखेडीपाडा , 
जेलसिंग पाड्याचा 
रस्त्यालगतचा 
पश्चिमेकडील भाग , 
पिपरी चापडा 
पश्चिमेकडील 
रस्त्यालगतचा 
धनखेडीपाडा . 


, 


अ.ज. - ६४५ 


उत्तर- सर्व्हे नंबर १४३ उत्तर - पश्चिम 
कोपऱ्यापासून ते जामणवही चौफुली ते सर्वे 

ते 
नंबर ७८ उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व- सर्व्हे नंबर ७८ उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापासून 
शरद रंगनाथ यांचे घर , मानसिंग पाड्यांचे 
टेकडीपर्यंत . 
दक्षिण- मानसिंग पाड्यांचे टेकडीपासून ते 
सर्व्हे नंबर १०३ चा कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम- सर्व्हे नंबर १०३ चा दक्षिण - पश्चिम 
कोपऱ्यापासून ते जामनवहीकडे सर्व्हे नंबर १४३ 
उत्तर कोपळापर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


2 


परिशिष्ट -२ - चालू 


१ 


२ 


३ 3 


४ 


५ 


प्रभाग क्रमांक- १५ 


होळी चौक 


सर्वसाधारण 
( महिला ) 


लोकसंख्या- ७३ ९ 


उत्तर- गुलाबसिंग माह - या पावरा यांच्या घरामागील 
सर्व्हे नंबर १४२ च्या उत्तर - पश्चिमकोपऱ्यापासून 
ते पूर्वकडील शिवणीपाड्यांची पाणीपुरवठ्यांची 
विहीर , मानसिंग पाड्याची टेकडी , नवलसिंग पावरा 
यांच्या घरापर्यंत . 


एकूण- ७३ ९ 


१४ होळी चौक , 
पोलीस लाईन , वन 
विभाग कार्यालय , 
पिरबाबा थडगे , 
सिकलसेल दवाखाना 
कारभारीपाडा , 
जिल्हा परिषद 
शाळा बारीपाडा 
( शिवणीपाडा ) . 


अ.जा.- ५२ 


अ.ज.- ५५१ 


पूर्व- नवलसिंग पावरा यांच्या घरापासून ते पंचायत 
समिती निवास्थान , होळी चौक , दक्षिण - पश्चिम कोपरा 
किसन पान सेंटर , तळोदा रोड पुलापर्यंत . 
दक्षिण- तळोदा रोड सरकारी नाला पुलापासून 
महेंद्र सर्विस सेंटर ( मोलगी रोड ) पेट्रोल पंपाचा 
कोपरा कोल्हापुरी बंधारा , पावरा यांच्या दक्षिण 
पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


पश्चिम- गुलाबसिंग पावरा यांच्या दक्षिण - पश्चिम 
कोपऱ्यापासून हरणखुरी शीव कोल्हापुरी बंधाऱ्यापर्यंत . 


प्रभाग क्रमांक- १६ 


लोकसंख्या- ६७५ 


जिल्हा परिषद पेट्रोल पंप , कारभारी 

केंद्रशाळा पाड्याची पाण्याची 
जुने धडगाव 

टाकी , शिव मंदिर , 
जिल्हा परिषद 
शाळा , जुने धडगाव , 


अनुसूचित 
जमाती 
राखीव 
( महिला ) 


एकूण -६७५ 


अ.जा.- ०२ 


अ.ज. - ६१ ९ 


कस्तुरबा गांधी 


उत्तर- कालशा गाल्या पराडके यांचा सर्व्हे नंबर 
३४ चा उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापासून ते सरकारी 
नाल्याच्या पुर्वेकडे पुलापर्यंत . ( तळोदा - धडगाव रोड ) . 
पूर्व- तळोदा - धडगाव रोड विजु दादांच्या निवासी 
आवार रायसिंग हेय पराडके बारे पाडापर्यंत . 
दक्षिण- रायसिंग हऱ्या पराडके बारेपाड्यापासून 
ते कुसुमवेरी रोडपर्यंत 
पश्चिम- कुसुमवेरी रोडपासून ते उत्तरेकडील 
कालशा गाल्या पराडके यांच्या सर्व्हे नंबर ३४ 
( पेट्रोल पंपपर्यंत ) 


बालिका विद्यालय , 
शॉपिंग गाळा जुने 


धडगाव , दत्त मंदिर , 


प्रभाग क्रमांक- १७ 


शासकीय 
विश्रामगृह 


लोकसंख्या- ५ ९ ० 


अनुसूचित 
जमाती 
राखीव 
( महिला ) 


एकूण- ५ ९ ० 


अ.जा. - ६ 


= 


मारुती मंदिर , उत्तर- तळोदा रोड सरकारी नाल्यांच्या पुलापासून 
शासकीय विश्राम गृह 

उदय नदीचा नाल्यांच्या संगमापर्यंत . 
पाटीलपाडा , जुने पूर्व- उदय नदीच्या संगमापासून ते गणेश तुकाराम 
धडगाव , पुंजारपाडा , पराडके यांच्या घरापर्यंत . 

. 
लुदवाईपाडा , 

दक्षिण- गणेश तुकाराम पराडके यांच्या घरापासून 
दक्षिणेकडील 

ते नवागांव फाट्यापर्यंत . 
कारभारीपाडा . 

पश्चिम- नवागांव फाट्यापासून ते तळोदा ते धडगाव 
रोड सरकारी नाल्यापर्यंत . 


अ.ज.- ५३१ 


महेश पाटील , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


९ 


- 


... 


Appendix 7 - A 
क्रमांक नपाप्र / कक्ष ५ ( ३ ) // कावि -२ ९ ६ / २०२१.- In exercise of the powers conferred on me by Order No. RNA / 
NP - 2020 / P.K. / KA - 6 , dated 6th February 2020 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the 
Wards into order fixing the number of seats to be elected and the extent of the Wards into which the 
said Area of the Dhadgaon - Wadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat is to be divided and the Wards 
reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens and 
Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , the Schedule Tribes and the Backward 
Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule to the Draft Order bearing No. 2020 / 
NPP / Desk - 5 / 3 / Karyasan - 2 / WS - 404 , dated 1st December 2020 and Order bearing No. RNA / NP - 2021 / 
Pra , kra . 3 / Ka . 6 ] dated 9th November 2021 of Hon . Election Commissioner was published as required 
by the provision to sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 , for the information of the residents of the said Municipal Council . 
As per sanction of Hon . Divisional Commissioner , Nashik . I , Mahesh Patil , the Collector of Nandurbar 
district do hereby order as per powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of Section 10 of the said 
Act , hereby make the following Order , namely , 

ORDER 
Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director , Nashik Division , Nashik by his Letter 
No. NPP / SANKALAN - 2 / 2020 / 211221 , dated 21st December 2020 and Order bearing No. RNA / NP - 2021 / Pra . 
kra . 3 / Ka . 6 , dated 9th November 2021 of Hon . Election Commissioner issued under sub - section ( 2 ) of 
Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XI of 1965 ) , has fixed for the Dhadgaon - Wadfalya - Roshmal Bk . Nagarpanchayat the number of 
Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats 
reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class 
of Citizens ) as shown below - 
( 1 ) The number of Councillors to be elected 

17 
( 2 ) The number of seats to be reserved , 
( a ) For the Scheduled Castes 

02 
( b ) For the Scheduled Tribes 
( c ) For the Backward Class of Citizens 

00 
( D ) General 

04 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women 

09 
( including the number of seats to be reserved for Women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward 

Class of Citizens ) . 
( 4 ) Out of seats at the Serial number 3 , the number of seats to be 

reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the 
Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens as shown in the 
item at the Serial number 2 ( a ) , ( b ) and ( C ) , respectively , are as under : 
( a ) For the Scheduled Castes 

01 
( b ) For the Scheduled Tribes 

06 
( C ) For the Backward Class of Citizens 

00 
( D ) General 

02 
The Number of seats to be reserved for the Women as General 

02 
Category ( number of seats at the Serial number 3 , minus number 

of seats at the Serial number 4 ) . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. RNA / NP - 2020 / P.K. / KA - 6 , 
dated 6th February 2020 of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 
( Mah . XI of 1965 ) , I , Mahesh Patil , the Collector of Nandurbar district , hereby fix the number and extent 
of the Ward into which the seats shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , 
the Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , the 


: : : : : 


8F888 


... 


ន ន ន ន ។ 


1 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 

अ 


Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) , as the case may be , as shown in the Schedule 
to this Order . 

This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections to be held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule - 2 


Ward No. 


Ward Boundaries 


Ward 
Name 


Location of 

Ward 


Reservation 
Status No. 

seats for 
each caste , 
for EG . SCI 
ST / OBC and 

females 
( inclusive of 
females for 
SC / ST / OBC 
Females ) 

5 


1 


2 


3 


4 


1 


Patilpada 
Z.P. School 


Western Side 
of Lahan 
Khardipada 
Anganwadi . 


North - From West - North Corner of 
Survey No. 155 to North - East Corner 
of Lahan Khardipada Talav . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


Population 


747 


S.C. - 0 


S.T. -657 


East- From North - East Corner of 
Lahan Khardipada to Corner of 
Patilpada ( Z.P. School ) . 
South- From East Corner of 
Patilpada to Corner of Patilpada 
Z.P. School and Continue Patilpada 
Umrani Road to Chowk of Lahan 
Khardipada . 
West- From East Corner of 
Patilpada Dam and Continue Dam 
Side to West- North Corner of 
Survey No. 155 . 


2 


Population 
641 


Primary 
Sub 
Center , 
Dhankhedi 
pada . 


North- " From Jamanwahi 
" Choufully to Narsing Devsingpada 
House and Continue to West - North 
Corner of Survey No. 155 to Corner 
of Lahan Khardipada ” . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


S.C. - 0 


S.T. - 567 


Mothi 
Khardipada 
Z.P.School 
Water Tank 
Amraipada 
Z.P.School , 
Patilpada 
Samaj Mandir 
Patilpada , 
Z.P. School 
Jalsingpada 
Primary Sub 
Center 
Dhankhedipada . 


East- " From South Side of Lahan 
Khardipadas Patilpada to Corner of 
Dam and Continue Patilpadas 
Corner to South - East Corner of 
Survey No. 78 ” . 
South- " From South - East Corner 
of Lahan Khardipada to Farm of 
Udaysing Guruji Survey No. 78 " . 
West- " From Farm of Udaysing 
Guruji Survey No. 78 to East - North 
Corner of Mansing Patil Awar to 
Jamanwahi Choufully " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


99 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


01 


3 


General 


Lahan 
Khardipada 
Z.P.School 


North- " From North - East Corner of 
lahan Khardipada to North East 
Corner of Survey No. 166 " . 


Population 
571 


S.C. - 41 


Lahan 
Khardipada 
Road , East 
Side Z.P. 
School , Lahan 
Khardipada , 
Mothi 
Khardipada . 


East- " From North - East Corner of 
Survey No. 166 to South East 
Corner of Bharat Patil farm " . 


S.T. -452 


South- " From South - East Corner 
of Manya Patil to South - West 
Corner of Manya Patil farm to House 
of Bharat Patil to Seedfarm " . 


West- " From Seedfarm to Son Bk . 
Road Market Yard to North East 
Corner of Lahan Khardipada ” . 


4 


Veternary 
Dispensary . 


Scheduled 

Tribes 


Population 
753 


North- " From Corner of Nalla Near 
Rajesh Jima's House Corner of 
East Side of Sardar Pathya 
Pawara " . 


S.C. - 41 


Bhoi Galli , 
Vitthal Mandir 
Veternary 
Dispensary , 
Water Tank , 
Z.P. School , 
West Side of 
Gulabpada . 


S.T. - 185 


East- " From Comer of Well of 
Sardar Phathay South Side S.V. 
Thakar Navodaya Vidyalaya 
Chhatralaya to Maruti Temple " . 
South- " From Maruti Temple to 
South - East Corner of Bharat Patil 
Farm " . 


West- " From South - East Corner of 
Bharat Patil to North Side of 
Government Godown to Near 
House of Rajesh Jima's Nalla ” . 


5 


S.V. Thakar 
Junior 
college . 


Scheduled 

Tribes 


Population 
715 


S.C. - 55 


" Near S.V. 
Thakar Junior 
College Road 
Hanuman 
Mandir , Satish 
Nagar , East 
Side of 
Gulabpada , 
Family 
Dhaba " . 


S.T. - 391 


North- " From Farm of Ashok 
Mahadu Pawara's corner of North 
West to Umarani Road Corner of 
North - East ( Umrani Road ) " . 
East- " From Farm of Ashok Mahadu 
Pawara's corner of North - East to 
Umrani Road West Side Padvi sir's 
Shopping Complex " . 
South- " From Padvi Sir's Shopping 
Complex to Maruti Temple " . 
West- " From Corner of Maruti 
Mandir to Shankar Bacchu 
Chavan's House to Navoday 
Chhatralaya to corner of North 
West Ashok Mahadu Pawara's 
Farm " . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Central 
Bank of 
India . 


North- " From Corner of Sardar 
Fatya's Farm to East Side Bridge 
of Umrani Road " . 


Scheduled 

Tribes 


Population 
880 


S.C. - 217 


" Padvi sir's 
Shoping 
Complex , 
East Side of 
Umrani Road , 
Old Film 
Theatre , 
Central Bank , 
Viju Maharaj 
Pada " . 


S.T. - 335 


East- " From Bridge of Umrani Road 
to South Side of Viju Maharaj House 
to Old Yash Building " . 


South- " From Corner of Old Yash 
Building to Padvi Sir's Shopping 
Complex " . 


West- " From North Side of Padvi 
Sir's Shopping Complex to North 
East corner of Ashok Mahadu's farm 
to South - West corner of Sardar 
Fattya well " . 


7 


North- " From Bridge of Umrani 
Road to East Side corner of Uday 
River Hill Survey No.8 " . 


Scheduled 

Tribes 


Population 
642 


Government Old Yash 
Girl's 

Building , Girl's 
Hostel . Hostel , Senior 

College , 
Jaripada 
Z.P. School , 
Patilpada . 


S.C. -64 


S.T. -551 


East- " from East Side corner of 
Uday River Hill Survey No. 8 to 
Bridge of Uday River " . 


South- " From Bridge of Uday River 
to corner of Yash Building " . 


West- " From North Side of Yash 
Building to Viju Maharaj House to 
tree of Baniyan to stone crusher to 
Bridge of Umrani River " . 


8 


Scheduled 
Castes 


Population 
738 


Narmada 
Vikas Old 
Office 
( Tahsil 
Office ) 


Narmada Vikas 
Office ( Tahsil 
Office ) , Old 
Water Tank , 
Ashram School , 
Akrani . 
Khachadpada , 
East Side Road 
of Kakawadi . 


North- " From Shopping Complex of 
Pralhad Waman Bhoi to Bridge of 
Uday River Dhadgaon - Shahada 
Road " . 


S.C. - 67 


S.T. - 534 


East- " From Corner of Uday River 
to South Side joint of Sarkari Nalla " . 


South- " From joint of Sarkari Nalla 
to West Side Firoz Mistrys House " . 


West- " From Firoz Mistry and 
Sakharam Maharaj House to Vijay 
Rahase's House to Shopping 
Complex of Pralhad Waman Bhoi ” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


93 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


9 


Post Office 


" Bus Stand , 
Post Office , 
Vir Bhatji 
Mandir , North 
Side of 
Kakawadi ” . 


Population 
738 


North- " From Gitanjali Pan Center 
to Shopping Complex of Pralhad 
Waman Bhoi Dhadgaon - Shahada 
Road " . 


Scheduled 

Castes 
( Women ) 


S.C. - 72 


- 


S.T. - 506 


East- " From Shopping Complex of 
Pralhad Waman Bhoi to Vijay 
Rahase's House " . 


South- " From Vijay Rahase's 
House Firoz Mistry's House ” . 


West- " From Firoz Mistry's House 
to Gitanjali Pan Center ” . 


10 


Z.P. School , 
Kakawadi . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


Population 
706 


Narmadeshwar 
Mandir , Z.P. 
School , 
Kakawadi , 
Sarvoday 
Kanya School , 
Pandhari Zira . 


North- " From corner of Dinkar Pan 
Center Shahada - Dhadgaon Road to 
Gitanjali Pan Center ” . 


S.C. - 43 


S.T. - 262 


East- " From Gitanjali Pan Center 
Dhadgaon - Shahada Road to Girls 
School ” . 


South- " From Girls School to West 
Side of Sarkari Nalla to Pandhari 


Zira " . 


West- " From Pandhari Zira to North 
Side of Nandu Dongarsing Gojre's 
to kherni tree to Khadi Gram Udyog 
to Dinkar Pan Center " . 


11 


Indane Gas 
Agency 


Population 
651 


North- " From corner of Holly 
Chowk to East Side of Dr. Santosh 
Parmar's House " . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


S.C. - 282 


S.T. -62 


Indane Gas 
Office , Civil 
Court , ' C ' 

' 
class , 
Panchayat 
Samiti 
Dhadgaon , 
Tresury 
Office , 
Roshmal Bk . 
Talathi Office , 
P.W.D. 
Quarter - 01 


East- " From South Side of Dr. 
Santosh Parmar's House to 
opposite of Sarkari Nalla " . 


South- " From Sarkari Nalla to West 
Side bridge of Sarkari Nalla Taloda 
Road " . 


West- " From Bridge of Sarkari Nalla 
Taloda Road to Kisan Pan Center ” . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


12 


Talathi 
Office 


North- " From South - West corner 
Sides Farm Center to East Side of 
Bharat Patil's House " . 


Scheduled 

Tribes 


Population 
643 


S.C. - 149 


- 


East- " From Dinkar Pan Center to 
Shahada Road Khadi Gram Udyog 
Office tree of Kherani to Natwar 
Puna Parmar House " . 


S.T. - 235 


1 


South- " From Santosh Parmar 
House to Talathi Office , Suvarna 
Jayanti Shopping to West Side 
corner of Panchayat Samitee 
Quarter " . 


" Government 
Godown , Urdu 
School 
Adiwasi 
Society , Rural 
Hospital , 
Khadi 
Gramodyog 
Office , Talathi 
Quarter , 
Vankar Samaj 
Mandir , P.W.D. 
Office , Old 
Post Office , 
Z.P. Kendra 
School , 
Dhadgaon , 
Shimpi Galli , 
Masjid Nagar , 
Nagar 
Panchayat 
Office , D.D.C. 
Bank , 
Hanuman 
Mandir , 
Misson 
Church ” . 


West- " From corner of Panchayat 
Samitee Quarter to South - West 
corner of Seeds Farm Center " . 


13 


General 


" Vidyut 
Mandal 
Kendra " . 


Population 
700 


North- " From Kolhapuri K.T. wear 
( Mansing Pada ) to corner of South 
East Side Udesing Guruji House ” . 


S.C. - 04 


S.T. -560 


P.W.D. Office 
02 , Agriculture 
Deptt . , New 
R.H. Quarter , 
Land Record 
Office , Market 
Yard , Vidyut 
Mandal 
Kendra , 
Mansingpada 
Z.P. School , 
Water Tank . 


East- " From South - East corner " of 
Survey No. 78 to Jaising Jahagir 
House to South Side of Navalsing 
Sadashiv Pavra's House " . 


South- " From Navalsing Sadashiv 
Pavra's House to North - West 
corner of Survey No. 10 ( Narsing 
Shankar Pavra's House ) to corner 
of Sharad Rangnath House " . 


West- " From Corner of Sharad 
Rangnath House to Kolhapur KT 
wear South East corner of Survey 
No. 78 " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


94 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


01 


14 


Z.P. School . 
Dhankhedi 
Pada . 


General 
( Women ) 


Population 
779 


Z.P. School , 
Dhankhedi 
Pada , 
Western Side 
of Jalsingpada 
Road , 
Piprichapada , 
Westen Side 
of Dhankhedi 
Pada Road . 


North- " From Survey No. 143 
North - West corner to Jamanwahi 
Choufully to North - East corner of 
Survey No. 78 " . 


S.C. - 00 


S.T. -645 


East- " From North - East Corner of 


Survey No.78 to Sharad Rangnath's 
House to Mansing Pada Hill ” . 


South- " From Mansing Pada Hill to 
corner of Survey No. 103 " . 


West- " From South - West Corner of 
Survey No. 103 to Jamanwahi North 
Side of Survey No. 143 " . 


15 


North- " From North - West corner of 


General 
( Women ) 


Population 
739 


S.C. - 52 


Holly Chowk 14 Holly 

Chowk , Police 
Line , Forest 
Office , 
Pirbaba kabar , 
Sikalsel 
Hospital , 
Karbharipada , 
Z.P. School 
Baripada 
( Shivanipada ) . 


Survey No. 142 near House of 
Gulabsing Maharya Pavra to East 
Side of Shivnipada Water Supply 
Well to Hill of Mansing pada to 
Navalsing Pavra's House " . 


S.T. - 551 


East - From Navalsing Pavra House 
to Panchayat samiti Quarters to 
Hollly Chowk South - West corner of 
Kisan Pan Centre to Taloda Road 
Bridge " . 


South- " From Sarkari Nalla Bridge 
of Taloda Road to Mahendra 
Service Center of Molgi Road to 
corner of Petrol Pump to kolhapuri 
wear Harankhuri Shiv to South 
West corner of Gulabsing Pavra's 
House " . 


West- " From South - West corner of 
Gulabsing Pavra's House to 
Harankhuri Shiv to kolhapuri wear ” . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , नोव्हेंबर २५ , २०२१ / अग्रहायण ४ , शके १ ९ ४३ 


Schedule - 2 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


01 


16 


Z.P. Kendra 
School , Old 
Dhadgaon . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


Population 
675 


Water Tank , 
Shiv Mandir , 
Kasturba 
Gandhi Balika 
Vidyalaya 
Dhadgaon , 
Datta Mandir . 


S.C. - 02 


S.T. -619 


North - " From North - West corner of 
Kalshya Galya Paradke House 
Survery No. 34 to East Side of 
Sarkari Nalla Bridge ( Taloda 
Dhadgaon Road ) " . 
East- " From Taloda - Dhadgaon 
Road , Shri . Viju Dada's House area 
to Raising Herya Paradke 
Barepada " . 
South- " From Raising Herya 
Paradke Barepada to Kusumberi 
Road " . 


West- " From Kusumberi Road to 
North Side of Kalshya Galya 
Paradke House Survey No. 34 ” . 


17 


Govt . Rest 
House . 


North- " From Sarkari Nalla Bridge 
of Taloda road to Joint " Uday River 
Nalla " . 


Scheduled 

Tribes 
( Women ) 


Population 
590 


S.C. - 06 


Maruti Mandir , 
Govt . Rest 
House , 
Patilpada old 
Dhadgaon , 
Punjarpada , 
Ludwaipada , 
South Side of 
Karbharipada . 


East- " From Joint Uday River Nalla 
to Ganesh Tukaram Paradke's 
House " . 


S.T. - 531 


South- " From Ganesh Tukaram 
Paradke's House to Navagaon 
Chowk " . 


West- " From Navagaon Chowk to 
Sarkari Nalla of Taloda Dhadgaon 
Road " . 


MAHESH PATIL 


Collector , Nandurbar . 


Nandurbar , 22nd November 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


